RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५, अंक ३३ ]] 


गुरुवार , जून २७, २०१ ९ / आषाढ ६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ७ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार- क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१ ९ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

खाजगी 


सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १ ९ ८१. 


क्रमांक एसजीए. २०१९ / प्र.क्र . ५ ९/ कामगार -५. — महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम, १९ ८१ (१ ९ ८१ 
चा महा . ५८ ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम " असे संबोधण्यात येईल ), च्या कलम ६ चे पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून शासनाने रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाची ( यापुढे सदर मंडळ म्हणून संबोधण्यात येईल ) स्थापन करण्याचा निर्णय 
घेतला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ पोट - कलम ( १) अन्वये प्रशासकीय कारणास्तव मंडळाची पुनर्रचना करण्यास काहीसा 
कालावधी लागणार असल्यामुळे ; 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९ ८१ च्या कलम ७ (१) च्या पोट -कलम ( १) 
( १९ ८१ चा महा. ५८ ) सह महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९ ८१ च्या नियम ३ च्या उप नियम ( २) च्या 
परंतुकाअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या रकाना क्र . ( १) मध्ये नमूद केलेल्या 
एक सदस्यीय मंडळाकरिता रकाना क्रमांक ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून एक सदस्यीय मंडळ स्थापित करीत असून खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या रकाना क्र . ( २) मध्ये दर्शविलेल्या अधिकाऱ्याची संबंधित मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करीत आहे . तसेच त्यांना मंडळाची सर्व 
कर्तव्ये नियमानुसार पार पाडण्यासाठी या मंडळास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा नियमाप्रमाणे वापर करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

( १ ) 


भाग एक - ल -७९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २७, २०१९ / आषाढ ६, शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


अध्यक्ष 


सुरक्षा रक्षक मंडळाचे नाव 

( २ ) 


दिनांक 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ 


१४ जानेवारी २०१ ९ 


श्री . दिनेश सा . दाभाडे, 
सहायक कामगार आयुक्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . श्रीकांत ल. पुलकुंडवार, 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून २७, २०१९ / आषाढ ६, शके १९ ४१ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 ofthe Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , 
No. SGA . 2019/C.R . 59 /LAB -5 , dated the 27th June 2019 is hereby published under the authority 
of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SHRIKANT L. PULKUNDWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATIONS OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA . 2019 /C.R . 59 /LAB -5.- Whereas, In exercise of the powers cnferred by sub -section 
( 1) of Section 6 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) 
Act . 1981 (Maharashtra of LVIII to 1981) (hereinafter referred to as the “ said Act ” ), the 
Government has decided to establish Raigad District Security Guards Board (hereinafter referred 
to as the " said Board " ) ; 


And whereas, it will take somemore time to reconstitute the said Board as per the provisions 
of sub - section ( 1) of the said section 6 for administrative purpose . 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by section ( 1) of section 7 of the Maharashtra 
Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, (Maharashtra of 
LVIII to 1981 ) read with the proviso to sub rule ( 1) of Rule 3 of the Maharashtra Private Security 
Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Rules , 1981 the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the One Man Board from the date mentioned in column ( 3 ) for the One Man 
Security Board mentioned in column ( 1) of the Schedule appeded hereto and appoints the officer 
mentioned in column ( 2 ) of the said Schedule , as the Chairman , and authorize him to preform all 
the duties according to the rules and also authorizes him to perform his rightful duties as laid 
down by the said Board . 


Chairman 


Date 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of 
Security Guards Board 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 Raigad District Security 

Guards Board . 


Shri Dinesh S. Dhabade , 
Asstt . Commissioner of Labour. 


14th January 2019 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KALBHOR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


